शासकीय आयुर्वेद रुग्णालयांसाठी 
लागणारी आयुर्वेदीक औषधी, तद्‌अनुषंगीक 
उपभोग्य वस्तू खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२१/ प्र.क्र.३७/२१/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २९ जुलै, २०२१ 
वाचा:- 
१ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.खरेदी-२०१८/प्र.क्र.१७/आरोग्य-८, दिनांक १७.०२.२०१८ 
४) संचालक, आयुष यांचे पत्र क्र. आसंमुं/ हाआमउ/ खरेदी/ हाफकीन/ २०२१-२२/ ५५१२-१९/, दि.१९.०४.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्‍त वाचा येथील अ.क्र.(२) व अ.क्र.(३) येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि.२६.०७.२०१७ व 
दि.१७.०२.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुर्वेद रुग्णालयांसाठी लागणारी 
औषधी व तद्‌्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तु हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. यांचे मार्फत खरेदी करणे 
बंधनकारक करण्यात आळे आहे. आयुष संचालनालय, मुंबई अंतर्गत सहा रुग्णालयांसाठी लागणारी आयुर्वेदीक 
औषधी व तद्‌्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तु हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्यादित) अंतर्गत खरेदी कक्षास 
सादर करण्यांत येत असलेल्या मागणीपत्रकातील बाबनिहाय ३.०० लाखाचे वरील खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आयुष संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या म.आ.पोदार रुग्णालय, वरळी, मुंबई, तसेच 
शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर/नांदेड/उस्मानाबाद/जळगांव व २० WA आयुर्वेद कक्ष, ससुन सर्वोपचार 
रुग्णालय, पुणे या रुग्णालयांसाठी सन २०२०-२०२१ मध्ये लागणारी आयुर्वेदीक औषधी व तद्अनुषंगीक उपभोग्य 
वस्तु यांच्या रु.३.०० लाखाच्या वरील बाबींकरीता खाळील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे ५ प्रकारची आयुर्वेदीक 
औषधांसाठी रु.३०,५०,११७/- (रुपये तीस लाख पन्नास हजार Vos सतरा फक्त) आणि १० प्रकारची 
Consumables (उपभोग्य वस्तु) साहित्यासाठी एकूण रुपये ३५,४५,४५०/-(अक्षरी रुपये पस्तीस लाख पंचेचाळीस 
हजार चारशे पन्नास फक्त) एवढया रकमेच्या खरेदीस या शासन निर्णयान्वये नमूद अटी व शातींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


क्र. । औषधांचे नांव पॅकींग संस्थानिहाय खरेदी प्रमाण एकूण | खरेदीचे | प्रति नग | एकूण 
साईझ | मुंबई | नागपूर | नांदेड | उस्मा | जळ | पुणे | खरेदी | प्रमाण किंमत | किंमत 
नाबाद | गांव प्रमाण (रुपये) । (रुपये) 
आयुर्वेदीक औषधी 
| 9. | Arogyavardhini Vati | kg ३०० | ० | १०० | १०२ | ३० | ३ | ५३५ | किलो | २८६७ | १५,३३,८४५ 
२. | Chandraprabha Vati | kg ६० हि yo | ४० | ३० | 3 ।१८३ | किलो oc ३३८०२७२ 
3. | Maharasnaadi Ltr ae |_0_| goo | १५० | १०० | प्त ८५० लिटर ४५० २३,८२,५०० 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२१/प्र.क्र.३७/२१/आयु-२ 


kwath 
४. | Swarna Bhasma Grm २० २० zo [ee lh Seal ष्य vo ग्राम ८४१५ ३,२३६, ६०० 
4. | Tila Taila Ltr १८०० | २०० | 300 lee espe | | १० | २३१० | लिटर १८० ४,१५,८०० 
एकुण ३०,५०,११७ 
Consumables (उपभोग्य वस्तु) 
Sr.No. | Name of the item Unit | Osmanabad | Nagpur Jalgaon Mumbai Total Per Unit | Total 
Required Required | Required | Required approved Price Price 
Quantity Quantity | Quantity / Quantity quantity 
1. Sanitiser Lit विन 200 ८०० oe | १२०० 300 | ३,६०,००० 
2. Direct HDL | unit शि शि शि १०० kit- १०० kit- ४७३१ | ४.७३,१०० 
Cholesterol(Auto 
&xYoml &xYoml 
kit) Liquid stable १.10... 
3. HBsAg Rapid Kit | unit शिश | | 240 kits 240 kits १२४० | 3,490,000 
Auto kit 
(Auto kn) (9x40 test) | (9x40 test) 
4, Vaccutainer needles | unit a शं | ४०० box ४०० box ९२० | 3,&¢.000 
(22G) with autolock (9x900nos) | (१५१००॥०७) 
cap 
5. ALIFAX Roller | unit - i | १ Unit १ Unit | 324000 | 3,24,000 
2005! RO) (14000 test) | (94000 test) 
Universal Card 
15000 test 
he Disposable N-95 | No. शकी ae a | 20000 20000 919.33 | 3,8&,g00 
mask 
nos. nos. 
7. Examination Gloves | No. a शि 1 | १२५०००॥०5$ | १२५०००॥०$ २.६९ 3,3&,240 
(Large) 
Le Rubber Gloves | No. ia a चिकी 0000 pairs | $0000 pairs ८.१५ 3,२६,००० 
Sterile 6 4” 
re | Rubber Gloves | No. 7000 pairs a a 0000 pairs | ४७०००७5 ८.३ ३,९०,१०० 
Sterile 7” 
10. Agfa dry x-ray | No. शि 1] | copkts copkts ३८८० ३,१०,४०० 
Films “8x10” (Films (Films 
“८>१०*) “८>१०*) 
Total 34,845,840 
२. अटीवरशार्ती:- 


१ सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ च्या 
शासन निर्णयानुसार आयुर्वेदीक रुग्णालयांना लागणारी वरील तक्त्यातील नमूद औषधी व अनुषंगिक 
वस्तूंची खरेदी हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात 
आलेले आहे. त्यानुसार सदर खरेदी करण्यात यावी. 

२) सदर औषधी व सर्जिकल साहित्य, इत्यादी बाबींची आवश्‍्यकता/मागणी याची शाहानिशा/खातरजमा 


संचालनालयाने करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२१/प्र.क्र.३७/२१/आयु-२ 


३) सदरहू औषधी व सजिकल साहित्य, इत्यादी बाबींची विर्निदिष्टे व्यापक व सर्वसमावेशक असून 
त्यानुसार सदर बाबींचा पुरवठा करु शाकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 
निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची आहेत, याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

8) सदर विषयी “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका” या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद विहित कार्यपध्दतीचे अनुपालन 
करण्यात यावे. 

५ सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहित मुदतीत 
वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

६ खरेदीविषयक बाबींची द्विरुक्ती (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७ हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून सदर औषधी व तद्‌नुषंगिक बाबी प्राप्त करुन 
घेण्यासाठी संचाळक आयुष, मुंबई यांनी तात्काळ पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 

८) omen परिस्थितीत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यात येऊ नये. 

३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ८ येथील नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकतेप्रमाणे आहे, हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालक आयुष, मुंबई यांची राहील. 
४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-२ (शासन निर्णय क्र.एडीआर-२०१६/प्र.क्र.9२/ १६/आयु-२, 
दिनांक १४.११.२०१८ अन्वये, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त आयुष संचालनालयास प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तिय शकती मधील अ.क्र.४५, नियम क्र.१६९ नुसार) शासकीय रुग्णालयात होणाऱ्या 
औषधी/सर्जिकल बाबींचा पुरवठा तसेच विविध प्रयोगशाळांना लागणारी रसायने, रुग्णांच्या आहारासाठी लागणारे 
खाद्यपदार्थ शासनाने ठरवून दिलेल्या दराने खरेदीस मंजूरी देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन सदर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
५. सदर बाबींकरीता होणारा खर्च, म.आ.पोदार रुग्णालय, वरळी, मुंबई तसेच शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, 
नागपूर/नांदेड/उस्मानाबाद/जळगाव आणि २० शय्या आयुर्वेदीक कक्ष, ससुन सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे या 
संस्थांच्या खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षांतर्गत २१-सामुग्री व पुरवठा अंतर्गत सन २०२१-२०२२ या आर्थिक 
वर्षामधील मंजूर होणाऱ्या निधीतून भागविण्यात यावा. 

प्रधान लेखाशिर्ष-मागणी क्रमांक-एस-१-(अनिवार्य/00111॥(60) 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०२ - नागरी आरोग्य सेवा-इतर वैद्यकीय पध्दती 

१०१ - आयुर्वेद 

(०२) - इलाखा इहर रुग्णालये व दवाखाने 

(०२) (०१) - महादेवी आनंदीलाल पोदार रुग्णालय, (२२१० १८८६) 
२१ - सामुग्रीव पुरवठा 


प्रधान लेखाशिर्ष-मागणी क्रमांक-एस-१-(अनिवार्य/00111॥(७0) 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: आयुष-२०२१/प्र.क्र.३७/२१/आयु-२ 


०२ - नागरी आरोग्य सेवा-इतर वैद्यकीय पध्दती 

१०१ - आयुर्वेद 

(०२) - इलाखा हहर रुग्णालये व दवाखाने 

(०२) (०२) - आयुर्वेदीक मुफसल रुग्णालये व दवाखाने, (२२१० १९०१) 
२१ - सामुग्रीव पुरवठा 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०७२९१२२९२५५३१३ असा आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


ASHVINI 
ARVIND 
MOON 


Digitally signed by ASHVINI ARVIND MOON 
DN: c=IN, o=Government harashtra, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 

r 


2.5.4. 56f9c04db2775105e35722d86c7 
abf921f1e2b3ce0814ddf12f61298e6bs8df8, 
serialNumber=5b80e03b84ee853744d9739 
8ce98dea1b57 1f29e3698196de1076d43e34 
07b3b, cn=ASHVINI ARVIND MOON 

Date: 2021.08.02 17:05:13 +05'30' 


(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 


२) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्यादित), आचार्य दोंदे मार्ग, 


परळ, मुंबई-४०० ०१२. 
3) अधिष्ठाता, म.आ.पोदार रुग्णालय, वरळी, मुंबई. 


४) अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर/नांदेड/उस्मानाबाद/जळगांव. 


५) महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/नांदेड/उस्मानाबाद/जळगांव. 
८) निवासी लेखा अधिकारी. 
९) निवड नस्ती (आयु-२). 


) 
) 
) 
६) निवासी वैद्यकीय अधिकारी, २० शय्या आयुर्वेद कक्ष, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे. 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


